“पोलीस उप अधीक्षक/ सहा. पोलीस 
आयुक्‍त (नि:ऱस्त्र” या संवर्गातील पोलीस 
अधिका-यांच्या बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र. रापोसे-१७२२/प्र.क्र.२०/पोल-१अ. 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०० ०३२. 
दिनांक : १७ फेब्रुवारी २०२२. 


शासन आदेशा- 


पोलीस आस्थापना मंडळ क्र.१ यांची शिफारस विचारात घेऊन आणि महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम (सन १९५१ चा २२) याच्या कलम २२न मधील तरतुदींनुसार, “पोलीस उप 
अधीक्षक/ सहा. पोलीस आयुक्‍त (नि:ऱास्त्र” या संवर्गातील पोलीस अधिकारी श्री. विश्वेंबर 
भीमराव गोल्डे यांची “सहायक पोलीस आयुक्त, औरंगाबाद शहर,” या पदावरुन “वाचक 
पोलीस उप अधीक्षक, विशेष पोलीस महानिरीक्षक, औरंगाबाद परिक्षेत्र, औरंगाबाद,” या 
पदावर, याद्वारे, बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


२. त्या अनुसार, पोलीस महासंचालक, म.रा., यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण/ न्यायालय यांचे आदेश, निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, कायदा व 
सुव्यवस्था, इत्यादी लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


३. हाशासन आदेश, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम याच्या कलम 224 मध्ये निर्दिष्ट आणि 
शा.नि., गृह विभाग, क्र.आयपीएस-२०२१/प्र.क्र.१८६/पोल-१, दिनांक १३.०८.२०२१, 
यामध्ये नमूद सक्षम प्राधिका-यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. हा शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०२१७२१३६५९६४२९ असा आहे. हा 
शासन आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VENKATESH 
BHAT 
(व्यंकटेश भट) 
शासनाचे सह सचिव. 


प्रति, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


३) मा. गृह मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) मा. राज्यमंत्री, गृह (शहरे), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


IIR आदेडा क्रमांकः रापोसे-१७२२/प्र.क्र.२०/पोल-१अ 


५) मा. राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६) पोलीस महासंचालक, म.रा., मुंबई. 


प्रत- 


विशेष पोलीस महानिरीक्षक, औरंगाबाद परिक्षेत्र, औरंगाबाद. 

पोलीस आयुक्‍त, औरंगाबाद शहर. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
श्री. विश्वेंबर भीमराव Nes (NANT यहासंचाळक, य.रा., यांच्यागर्फत. 
निवड फाईल, पोल-१अ. 


AD Oo 


०0८ ww 
> TES > > *-* *-< 


ल 
ae 


xn 


पृष्ठ २ पैकी २ 


